पदोन्नती 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) 
(२०% कोटा) यांना कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) (गट-ब) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१०/०४/२०१८ 


शासन आदेशा 


सन २०१६-२०१७ च्या निवड यादीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) (२०% कोटा) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर 
रु.९३००-३४८०० या वेतन बँड (पीबी-२) मधील रुपये ४३०० या ग्रेड वेतनावर पदोन्नती देण्याचे हासन आदेशा 
देत आहे. पदोन्नती नंतर संबंधितांची नियुक्‍ती परिशिष्ट “अ” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत करण्यात येत आहे. 
२. परिशिष्ट “अ” मधीळ अधिका-यांच्या पदोन्नत्या हया कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) 
(अराजपत्रित) अभियंत्यांच्या पदोन्नत्तीच्या कोटयातील रिक्‍त पदांवर आहेत. 
३. परिशिष्ट “अ” मधील अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ 
मधील नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधिन राहून 
सदर Vela करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेझ्ाच्या 
दिनांकास विभागीय चौकशी चाळू असल्यास त्याच्याबाबतीत हे पदोन्नती आदेश आपोआप रद होतील. 
४. परिशिष्ट “अ” मधील मागास प्रवर्गातील अभियंत्यांनी (मूळ नियुक्‍ती बिगर मागास प्रवर्गात झालेले 
अभियंता वगळून) जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर केले आहे, या धारणेच्या अधिन राहून सदर 
पदोन्नत्या करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया अभियंत्याने जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
केले नसल्यास त्याच्याबाबतीत हे पदोन्नती आदेशा आपोआप रद्द होतील. 
ष्‌. पदोन्नती होणारे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी सामान्य प्रशासन 
विभाग अधिसूचना, दि.२८/४/२०१५ व दि.१५/०६/२०१७ अन्वये विभागीय संवर्गातील Rat पदांची संख्या 
विचारात घेवून विभागीय संवर्ग वाटप करावयाचे आहे. त्यानुसार करण्यात आलेले विभागीय संवर्गाचे वाटप व 
पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना HSS ठिकाण / कार्यालय याबाबतचा तपशील सोबतच्या परिशिष्ट “अ 
मध्ये त्यांच्या नावासमोर नमूद केला आहे. 
६. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद कनिष्ठ अभियंता यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही पुढील अटीच्या अधिन 
राहून देण्यात येत आहे :- 


१. पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./”१६-ब यांनी दिनांक 
२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतीलळ अधिका-यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्टतेचा कोणताही 
हक्‍क मिळणार नाही. 


७. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग / अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम परिमंडळ प्रमुखांना अशी विनंती करण्यात येते की, परिशिष्ट "अ " मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३ 


सहायक यांना पदोन्नतीनंतर तात्काळ त्यांच्या पदभारातून मुक्‍त करावे व नविन नियुक्तीच्या ठिकाणी 
कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन 
न करता रुजू होण्याचे आदेश द्यावेत. 
८. जर वरील अभियंता हे सदर आदेझाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत पदोन्नतीनंतर देण्यात 
आलेल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही, असे गृहीत धरुन 
त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश कसलीही नोटीस न देता रद्द करण्यात येतील. याबाबत नंतर कोणत्याही 
अभिवेदनाचा विचार केला जाणार नाही, यांची संबधितांनी कृपया नोंद घ्यावी. 
९. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग / अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम परिमंडळ प्रमुख यांना कळविण्यात येते की, पदोन्नतीनंतर त्यांच्या अधिपत्याखालील नियुक्‍ती 
दिलेले अभियंता हे १ महिन्याच्या आत हजर न झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत, जेणेकरुन 
शासनस्तरावर वरील अ.क्र.८ नुसार पुढील कार्यवाही करणे शक्य होईल. 
qo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१०१५१२१६१२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Babasaheb 5. Shind 
B h ernmen 't Of Maharashtra, ou=Public 
a a S a e Work: nt, postalCode=400032, 
st=M; ra, 
b903eb0Sa5f1 c405f3795499452af6 


> A. "0687 
S S h | n d e 58b876e10b223a0cef893b6b6689, cn=Bab: 
e 


Date: 2018.04.10 15:13:43 +05'30 


(बा.सि.शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने 

२. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, 

नागपूर. 

४. उप सचिव A), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना संबंधित मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत. 
मा. मंत्री (सा.बां.) / मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव. 
प्रधान सचिव (सा.बां.विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन आस्थापना- १, २, ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
११. कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


ane ७ OM 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३ 


शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३, दि.१०/०४/२०१८ सोबतचे परिशिष्ट-अ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदावरून कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती व पदस्थापना 


अभियांत्रिकी विभागीय 
अत Le न वता वा पदोन्नतीचा प्रवर्ग | महसुली पदस्थापनेचे ठिकाण 
सहायकाचे नांव प्रवर्ग ae 
वाटप 
ae | २ ३ (४... -| ५ & 
a4 श्री.सं.बा.नवले खुला खुला पुणे | सा.बां.विभाग, पुणे 
२ श्री. बी.जी.राठोड वि.जा.(अ) | eee अमरावती | सा.बां.विभाग, बुलढाणा 
३ | श्री.आर.एस.खरे खुला खुला कोकण-२ | सा.बां.विभाग, ठाणे 
8 श्री.एस.एस.कड्यालवार | इ.मा.व खुला नागपूर | सा.बां.विभाग क्र.१, गडचिरोली 
4 श्री.नरेंद्र व्ही.आढाऊ इ.मा.व खुला अमरावती | सा.बां.विभाग, अकोला 
६ | श्री.एन.पी.इरतकर इ.मा.व खुला अमरावती | सा.बां.विभाग, पुसद, जि.यवतमाळ 
9 ९६00 02) इ.मा.व खुला औरंगाबाद | सा.बां.विभाग, हिंगोली 
शिरुरे 
श्री.अजित रमाकांत खुला खुला तावर leer eee नि या 
es खुला खुला औरंगाबाद | रा.म.उपविभाग, उस्मानाबाद 
श्री.संजय बाबासाहेब gear खुला ह पा ता आलवा 
९ a .ज. (सेवाज्येष्ठतेनुसार) औरंगाबाद .बां.वि 2: 
| 90 | o  श्री.उत्तम ल कुलकर्णी खुला खुला नागपूर | सा.बां.विभाग क्र.१, गोंदिया 
षि श्री.ए.जे.डोंगरदिवे अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार) त. अमरावती | सा.बां.मंडळ, अकोला 
(सेवाज 
१२ | श्री.नि.कृ.देशापांडे खुला खुला पुणे ।सा.बां.(पूर्वी विभाग, पुणे 
93. श्री.नि.मो.ठाकूर खुळा खुला पुणे | सा.बां.(उत्तर) विभाग, पुणे 
१४ | श्री.सुहास वि. फुटाणे इ.मा.व. खुला कोकण-१ | सा.बां.विभाग, रत्नागिरी 
खुला सा.बां.विभाग, पंढरपूर, 
q4 | श्री.ज.ना.गिरी भ.ज.ब (सेवाज्येष्ठतेनुसार) पुणे जिसोलाप्र ‘ 
खुला सा.बां.विभाग, अचलपूर, 
१६ | श्री.आर.एस.साने अ.जा. (सेवाज्येष्ठतेनुसार) अमरावती ae र 
१७ | श्री.व्ही.डी.पुंडकर खुला खुला कोकण-१ | सा.बां.विभाग, पाळघर 
१८  श्री.ग.मा.भोसले खुळा खुला पुणे | सा.बां.(पश्चिम) विभाग, सातारा 
१९ | श्री.बी.जे.रांधवण भ.ज.क | पा नाशिक । सा.बां.विभाग, नंदुरबार 
२० | श्री.द.गी. ताटे इ.मा.व खुला नागपूर | सा.बां.विभाग, भंडारा 
२१ ० खुला खुला कोकण-१ | रा.म.विभाग, रत्नागिरी 
२२ | श्री.एस.के.चौगुळे अ.ज. सेवाज्येष्ठतेनुसार) १ नाशिक । सा.बां.(आदिवासी) विभाग, धुळे 
(सेवाज 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३ 


श्री.गणेश मुकुंदराव ळक | 
खुला खुला औरंगाबाद | सा.बां.विभाग, लातूर 
२२ | नळगीरकर नड भड ड्‌ 
२४ | श्री.बुध्दीवंत दत्तु गरुड भ.ज.(ब) oo औरंगाबाद | सा.बां.विभाग .2, लातूर 
(सेवाज्येष्ठतेनुसार) 
विशेष प्रकल्प विभाग क्र.२, दर्यापूर 
५  श्री.यु.जे.अग्रवाल खुला खुला अमरावती | ; 
: 8 भड 8 जि.अमरावती 
२६ | श्री.एच.डी.राजे खुला खुला औरंगाबाद | सा.बां.विभाग, नांदेड 
सा.बां.विभाग, पांढरकवडा, 
२७ | श्री.एस.डी.ढेगळे इ.मा.व खुला अमरावती त या 
जि. 
२८ | श्री.व्ही.यु.मोहोड अ.जा. = नागपूर | सा.बां.विभाग क्र.१, चंद्रपूर 
(सेवाज्येष्ठतेनुसार) 
खुला रा.म.उपविभाग, सावंतवाडी 
श्री.डी.आर.गाडेकर भ.ज.(क) < कोकण-१ सिं न ह 
क १ (सेवाज्येष्ठतेनुसार) जि.सिंधुदुर्ग 
सा.बां.विशेष प्रकल्प विभाग, चेंबूर 
श्री. दिलीप पु. सुथार खुला खुला कोकण- sag aoe 
aS oe ह. न २ | जि.मुंबई उपनगर 
ena खुला सा.बां.विभाग, संगमनेर, 
३१ | श्री.पी.डी. अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार) 3 नाशिक ee 
(सेवाज जि. 
३२ | श्री.पी.जी.खटके खुला खुला नागपूर । सा.बां.विभाग, वर्धा 
33 | श्री.रमेश टिकाराम भरणे | इ.मा.व खुला नागपूर | सा.बां.(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 
३४  श्री.पी.एन.कपाळे खुला खुला कोकण-१ | रा.म.उपविभाग, महाड, जि.रायगड 
३५ | श्री.व्ही.बी.शिंदे खुला खुला नाशिक ।सा.बां.(उत्तर) विभाग, जळगाव 
खुला 
श्री.बी.के.कुरवडे अ.जा. नड नागपूर | सा.बां.विभाग क्र.२, गडचिरोली 
श्री रै (सेवाज्येष्ठतेनुसार) a x 
= a खुला खुला पती सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, 
३७ | श्री.स.अली स.हेदर खुला खुला नाशिक याय 
नाशिक 
३८  श्री.एस.बी.दाभाडे खुला खुला नागपूर | सा.बां.विभाग क्र.२, गोंदिया 
३९  श्री.व्ही.आर.देशमुख खुला खुला नागपूर | सा.बां.विभाग, भंडारा 
go  श्री.बी.जे.वायचाळ खुला खुला नागपूर । सा.बां.विभाग क्र.२, चंद्रपूर 
श्री.राजेंद्र अप्पाराव | 
89 | oe र Sad खुला नागपूर | सा.बां.विभाग, आर्वी, जि.वर्धा 
४२  श्री.हणुमंत म. पाटील इ.मा.व खुला नागपूर । सा.बां.विभाग क्र.१, नागपूर 
झाले सा.बां.विभाग, आलापल्ली 
४३ | श्री.एस.बी.इंगळे .मा.व खुला नागपूर न : 
९ र भड | जि.गडचिरोली 
४४ | श्री.बी.आर.भोजणे SA खुला नागपूर । सा.बां.विभाग क्र.१, गोंदिया 
न खुला न 
४५ | श्री.गुंडु बिरू मेहत्तरे भ.ज. (क) 8 नागपूर | सा.बां.विभाग, भंडारा 
ै a . ”) (सेवाज्येष्ठतेनुसार) र 
४६ । श्री.पी.एस.मोरे अ.ज.अंध nu नागपूर । सा.बां.विभाग, नागभिड, जि.चंद्रपूर 
(सेवाज्येष्ठतेनुसार) : : 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३ 


४७ | श्री.गणपत शे.पाटील इ.मा.व खुला पुणे सा.बां.(उत्तर) विभाग, पुणे 
४८  श्री.शरद शशिकांत मोटे । इ.मा.व खुला नागपूर | सा.बां.विभाग, वर्धा 
खुला सा बां . भाग ग प्रकल्प) न्न 
४९  श्री.अरुण रामराव रोडगे अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार) क नागपूर 'बाँ.विभाग (विशेष प्रकल 
(सेवाज नागपूर 
yo | श्री.वामन म.हातीसकर खुला खुला नागपूर कत रीती, 
ee 8 8 | जि.गडविरोली 
4q श्री.के.वाय.केळे खुला खुला नागपूर | सा.बां.विभाग क्र.२, गोंदिया 
५२  श्री.बी.पी.बेंद्रे खुला खुला नागपूर | सा.बां.विभाग, भंडारा 
ला ता खुला नागपूर | erat enftarsy fram, sage 
षु QA T T 
3 श्री.एम.आर. वि.मा.प्र सेवाज्येष्ठतेनुसार) नागपूर .बां.( विभाग, चंद्रपूर 
ओ.बी.तुपकरी — खुला arm सॉ विभाग ee 
& T T 
४ श्री.ओ.बी. TT. | सेवाज्येष्ठतेनुसार) नागपूर .बां.विभाग, आर्वी, जि. 
गुरुबसय्या नि.स्वामी | अ.जा खुला औरंगाबाद. शश तपविभाग: लातूर 
५५ - य्या नि. .जा. ग .म. ग 
१५ | श्री.गुरुबसय्या नि.स्वामी | अ.जा सेवाज्येष्ठतेनुसार) औरंगाबाद । रा.म.उपविभाग, लातूर 
खुला कलो जवा तयाग 
4 .बी.बी. .मा. ण- .बां.विभाग क्र.२, ठाणे 
६ | श्री.बी.बी.मनोरे वि.मा.प्र (सेवाज्येष्ठतेनुसार) कोकण-२ | सा.बां.विभाग क्र.२, ठाणे 
qo खुला 
yg 0. 30. अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार) Se! कोकण-२ | रा.म.विभाग, ठाणे 
खरात (सेवाज 
न उत्तर मुंबई विभाग, अं .मुंबई 
५८ | श्री.बी.जी.कुंभार इ.मा.व खुला कोकण-२ aa AS मुंबई निमा त य तर 
उपनगर 
५९ गोडात तल अ.जा या नागपूर | सा.बां.(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 
S| fee "| (सेवाज्येष्ठतेनुसार) 4 वि ou 
aed ee खुला नागपूर eee 
. बी.एम. कांबळे .जा. ग .बां.विभाग क्र.१, गड 
६० | at. बी.एम. कांब अ.जा (सेवाज्येष्ठतेनुसार) नागपूर | सा.बां.विभाग क्र.१, गडचिरोली 
६१ | श्री शोख गणी सलीम खुला खुला नागपूर | सा.बां.विभाग क्र.१, गोंदिया 
.आर.एल. नज; नागपूर .बां.विभाग, भंडारा 
६२ | श्री.आर.एल.पाटील भ.ज.(क) सेवाज्येष्ठतेनुसार) नागपूर । सा.बां.विभाग, भंडारा 
६३ | श्री.एम.डी.कोळपे भ.ज.(क) ae नागपूर | सा.बां.विभाग, चंद्रपूर 
(सेवाज्येष्ठतेनुसार) ° 
बांबु यशवंत जाधव जोग खुला नागपूर आबा विभाग oF 
६४ | श्री.बाब यडावंत जाधव | fac सेवाज्येष्ठतेनुसार) नागपूर .बां.विभाग, आर्वी, जि. 
६५ । श्री.सुर्यकांत गोपाळ dd | इ.मा.व. खुला कोकण-१ | सा.बां.विभाग, पनवेल, जि.रायगड 
सा.बां.विभाग, कणकवली, 
सु माईणकर खुला खुला कोकण कण- सिं 
६६ | श्री.सुधीर म.माईणकर खुला खुला कोकण-१ जि.सिंधुदुर्ग 
६७ | श्री.यु.एम.मेहर 4.31.) Sor नागपूर | सा.बां.विभाग, भंडारा 
(सेवाज्येष्ठतेनुसार) न 


KKKKKKKKKKEKKK समी मस समी समम समम समस समम समम समी समरी KKKEKKKRKERKKRKEKRKK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


